प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
श्री.सतिश पाटील, उप अभियंता (यांत्रिकी) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१३६/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३०.०८.२०२१ 


वाचा:- जलसंपदा विभाग, शासन आदेशा क्र.टीएफएस-२०२१/प्र.क्र.१५७/२१/आ(वर्ग-२), 
दि.१३.०८.२०२१ 


शासन आदेशा 


जलसंपदा विभागाने उपरोक्त संदर्भाधीन दि.१३.०८.२०२१ च्या शासन आदेशान्वये श्री. सतिठा 
आत्माराम पाटीळ, उप अभियंता (यांत्रिकी) यांच्या सेवा सार्वजनिक बांधकाम विभागास नाशिक 
महसूली विभागामध्ये प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता उपलब्ध करुन 
दिल्या आहेत. श्री. पाटील, उप अभियंता (यांत्रिकी) यांना अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सा.बां. (यांत्रिकी) उप विभाग, 
जळगांव या रिक्‍त पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सविस्तर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
२. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, मुंबई यांनी श्री.पाटील, 
उप अभियंता (यांत्रिकी) यांना नियुक्तीच्या ठिकाणी रूजू करुन घ्यावे. श्री. पाटील, उप अभियंता 
(यांत्रिकी) यांनी नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्वीकारावा व पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक नियंत्रक 
अधिकारी यांनी शासनास कळवावा. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८३०१४५४४८२५१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Patil Swati 
Sachin = canon 
(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


"०५०, ou=Public Works 
=MAHARASHTRA, 
1922d10f103cebd4479009332254 


361213d86d108ea7c48905da5f33, 
ti Sachin 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः VSEIVA-202Y/ प्र.क्र.१३६/सेवा-२ 


. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 

. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 

. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव 

. श्री. सतिठा आत्माराम पाटीळ, उप अभियंता (यांत्रिकी) यांना अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्यामार्फत. 


. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक 


उपक्रम) खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रमो/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., 
(सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, (सा.बां.वि.)/सचिव (रस्ते)/सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


१०.निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


